महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, नागपूर, विद्यापीठाचे 
वारंगा येथील स्थायी कॅम्पस बांधकामामधील वाढीव 
खर्चास मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 

शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.११७/विशि-२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ मार्च, २०२४. 


पहा :- 9) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक: एनएलयु-२०१६/प्र.क्र.१०५/विशि-२, 
दि.२७.०३.२०१८. 
२) वित्त विभाग झासन निर्णय क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग-२ 
दि.१७.०४.२०१५. 


प्रस्तावना :- महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, नागपुर हे दि.०१ एप्रिळ, २०१६ पासून सुरु झालेले आहे. 
मा.मंत्रिमंडळाच्या दि.१५.०३.२०१८ च्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी 
विद्यापीठ, नागपूर करिता मौजा वारंगा, जि.नागपूर येथे ६० एकर जागेत विधी विद्यापीठाचे ग्रंथालय, 
शैक्षणीक संकुल, प्रशासकीय संकुल, विद्यापीठाची संरक्षक भिंत, प्रवेशद्वार व अंतर्गत रस्ते तसेच 
कुलगुरुसाठी निवासस्थान इत्यादी इमारती बांधकामासाठी रु.२३१,४४,९०,१७७/- किंमतीच्या 
अंदाजपत्रकास संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. या 
मान्यतेमध्ये शासन दायित्व रुपये १५० कोटी एवढेच होते. तद्नुषंगाने शासन दायित्वाचे संपुर्ण रु.१५० कोटी 
एवढी तरतूद विद्यापीठास वितरीत करण्यात आली आहे. विद्यापीठाने कर्ज स्वरुपात रु.५०.०० कोटी 
उभारले आहेत. 

तथापि, सदर अंदाजपत्रकात भाववाढ व सेंटेज चार्जेस यांचा समावेश नव्हता, त्याचप्रमाणे 
जीएसटीचा दर १२% च्या ऐवजी १८ % आवश्यक होता. सदरहू वाढीव खर्चाची पडताळणी करुन देण्याची 
सार्वजनिक बांधकाम विभागास विनंती करण्यात आली होती. सदरहू वाढीव खर्च १५% च्या मर्यादेत 
असल्याने प्रशासकीय विभागास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याचे संदर्भ क्र.? येथील शासन 
निर्णयानुसार पूर्ण अधिकार असल्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नमूद केले आहे. त्यानुसार 
जीएसटी फरक, सेंटेज चार्जेस, भाववाढ व परिमाणातील वाढ या सर्वाची किंमत रु.२८,४५,८०,०००/- 
एवढी येत आहे. या वाढीनुसार सुधारीत प्रशासकीय मान्यता एकुण रु.२५९,९०,७०,१७७/- एवढी होत आहे. 
सबब, वाढीव खर्च रु.२८,४५,८०,०००/- या रक्कमेचे शासन दायित्व घेण्याची बाब त्याचप्रमाणे मूळ 
प्रशासकीय मान्यतेमध्ये वाढीव खर्चाचा समावेश करुन रु.२५९,९०,७०,१७७/- इतक्या रक्कमेच्या खर्चास 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- दि.२७.०३.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयातील अंदाजपत्रकात जीएसटी फरक, सेंटेज 
चार्जेस, भाववाढ व परिमाणातीळ वाढ या सर्व बाबींसाठी रु.२८,४५,८०,०००/- इतकी रक्‍कम समाविष्ट 
करुन रु.२५९,९०,७०,१७७/- एवढ्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

= उपरोक्त सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेनुसार वाढीव खर्चाचे रु.२८,४५,८०,०००/- रक्कमेचे शासन 
दायित्व घेण्यास सुद्धा मान्यता देण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.११७/विशि-२ 


a दि.२७.०३.२०१८ च्या शासन निर्णयातील अटी व Bret कायम राहतील. 

४. सदर रक्कम विभागास प्राप्त होणाऱ्या नियतव्ययमधून टप्याटप्याने विद्यापीठास उपलब्ध करुन 
देण्यात येईल. 

प. सदरहू शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सार्वजनिक 


बांधकाम विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६२/इमा-३, दि.०४.१२.२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


६. सदर खर्च "मागणीक्रमांक - डब्ल्यु-२, प्रधानशिर्ष- २२०२- सर्वसाधारण शिक्षण, ०३-विद्यापीठीय व 
उच्च शिक्षण, १०२-विद्यापीठांना सहाय्य, - (००) (२१) विधी विद्यापीठाचा विकास (२२०२ जी ९५९), ३१ 
सहाय्यक अनुदाने" या लेखाशिर्षाखाली मंजूर तरतुदीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 


७, हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०३०११३०१५८०६०८ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
AJIT MADHUKARRAG Seti ereene 


2.5.4.20=deb45560947 9b6c7f30e7f1 f9a8360c0f8600a542859e8fe22 


9d6ea333415e8d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

B AW | S KA R serialNumber=99EB928028DF7 1 EBDFCD2898E209D499192AD38992 
61FEAD42F7D38A3141 AB69, cn=AJIT MADHUKARRAO BAWISKAR 
Date: 2024.03.01 13:11:32 +05'30° 


(अजित बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. कुलपती महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, नागपूर. 
३. कुलगुरु, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, नागपूर. 
४. उप सचिव, मा. मुख्य सचिव यांचे यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
५. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६. कुलसचिव, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, नागपूर. 
७. मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८. मा.राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सहसंचालक (उच्च शिक्षण),नागपूर विभाग, नागपूर. 
१०.महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-२,महाराष्ट्र, नागपूर. 
११.महालेखापाल, (लेखा परीक्षण) -२,महाराष्ट्र, नागपूर. 
१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, पुणे/ नागपूर. 
१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ नागपूर. 
१४.कार्यासन अधिकारी (का-१४७१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.वित्त विभाग,(व्यय-५) (अर्थसंकल्प-३/८) मंत्रालय, मुंबई. 
१६.कक्ष अधिकारी (इमा-३),सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७.मा.प्रधान सचिव,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१८.निवड नस्ती (विशि-२), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


